कामगार आयुक्त,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
३८० अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२० ते 
दि. ३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १८ फेब्रुवारी,२०२०. 


वाचा : 
१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.१६२/ 
कामगार-८, दि.२५/०९/२०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२/०२/२०२० 


प्रस्तावना : 

कामगार आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ३८० अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील नमूद 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.२५/०९/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासन मंजुरी 
देण्यात आली आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, त्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० या सहा महिन्यांच्या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील नमुद वित्त विभागाच्या दि. १२/०२/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. त्यान्वये कामगार आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
३८० अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२० पासून मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

कामगार आयुक्‍त आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील ३८० 
सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० या सहा महिन्यांच्या कालावधी पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. त्या अनुषंगाने ३८० अस्थायी पदांच्या वेतन व भत्यांच्या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च सोबतच्या 
विवरणपत्रात (विवरणपत्र- “अ” ते विवरणपत्र- “फ*) दर्शविलेल्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकुन तो त्या त्या वर्षाखालील मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


३. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१२/०२/२०२० 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१५१०५२३७१० असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७. 
Gs 


8 


Digitally signed by Satish Shivabal 


S at | 5 h S h | Va b a की Satish Shivabal Bhartiya, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


B h a rt | y a Maharashtra, OU = Industries, Energy 


and Labour Department 
Date: 2020.02.18 15:13:24 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


कामगार आयुक्त, कामगार भवन,ई-ब्लॉक, सी-२०,वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई 
अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण विभाग,मुंबई/पुणे/नागपूर. 

कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), मुंबई 

कामगार उप आयुक्त, नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ठाणे/पालघर/रायगड/ 

सहायक कामगार आयुक्‍त, कल्याण/रायगड/रत्नागिरी/कोल्हापूर/सातारा/सांगली/ 
सोलापूर/जळगाव/अहमदनगर/नांदेड/अकोला/अमरावती/तारापूर/इचलकरंजी/ 
लातूर/भंडारा/चंद्रपूर/गोंदिया 


. सरकारी कामगार अधिकारी,सिंधुदुर्ग/बार्शी/मालेगाव/धुळे/परभणी/हिंगोळी/ बीड/ 


उस्मानाबाद/जालना/लातूर/वर्धा/गडचिरोली/तुमसर/बुलढाणा/वाशिम/यवतमाळ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 


१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.उपकोषागार अधिकारी, कल्याण/मिवंडी/पनवेल/इचलकरंजी/वाशिम/तुमसर 
१३.वित्त विभाग (अर्थ-१४/व्यय-१६/वित्तीय सुधारणा-१) 

१४.उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/प्रशासन-१ 

१५.निवडनस्ती/कामगार-८ 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८, 


लेखाशिर्ष :- 


१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (009) संचालन व प्रशासन (००) (०१) 


दिनांक :- १८ फेब्रुवारी,२०२० चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 


कामगार आयुक्त कार्यालय, मुंबई 


कामगार आयुक्‍त, (२२३० ०४१४) 
२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (१०९) कामगारांची सामाजिक 
सुरक्षितता (००) (०३) ग्राहक मुल्य निर्देशांक तयार करणे. (२२३००६२१) 


३) के-४, २२३० कामगार वसेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी (००) 


(०३) कामगार वार्ता व गुप्तवार्ता यासाठी आकडेवारी गोळा करण्यासाठी योजना 
(२२३० ०४७९) 


४) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) औद्योगिक संबंध (००) (०४) 


विशेष चौकशी समित्या (२२३० ०५१२) 


५) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी (००) 


(02) सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 

शिश कामगार उप आयुक्‍त ०३ 
२ | सहायक कामगार आयुक्त ०६ 
3 | विशेष कार्य अधिकारी ०१ 
४ | सरकारी कामगार अधिकारी शिका १ 
५ | सांख्यिकी अधिकारी ०१ 

अधिक्षक ०४ 
७ | संशोधन सहायक (अधिक्षक) 10१ | १ 
८ | वरिष्ठ लिपिक ०८ 
९  । सांख्यिकी सहायक pd q 
| 40 o | लिपिक-टंकलेखक ०८ 
शि १ | किमान वेतन निरीक्षक ०१ 
१२ | वरिष्ठ कामगार अन्वेषक/परिनिरीक्षक ०२ 
१३ | कनिष्ठ कामगार अन्वेषक ०१ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


१४ । शिपाई ft q 
१५ | नाईक ०२ 
१६ | मांडणी परिचर ०१ 
१७ | पहारेकरी 10१ | १ 
१८ | सफाईंगार ee q 
एकुण 48 

विवरणपत्र-ब 

कोकण विभाग 


लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 


(00) (02) कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 


२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(00) ०१) कामगार आयुक्त, (२२३० ०४१४) 
अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 

कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, ठाणे 

किमान वेतन निरीक्षक ०१ 

वरिष्ठ लिपिक ०१ 

सफाईंगार pd 

सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, भिवंडी 
१ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०१ 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कल्याण 

१ | लघुटंकलेखक ०१ 

कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, रायगड 

a सरकारी कामगार अधिकारी pd q 

२ | किमान वेतन निरीक्षक ०२ 

३ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०२ 

४ | लिपिक-टंकलेखक pd 

सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, रत्नागिरी 
१ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०२ 
२ | शिपाई ०३ 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, सिंधुदूर्ग 
१ । सरकारी कामगार अधिकारी ०१ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


२ । किमान वेतन निरीक्षक ०२ 
दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०२ 
लिपिक-टंकलेखक ०२ 

५ | शिपाई ०३ 

कामगार उपआयुक्त यांचे कार्यालय पालघर 

१ | कामगार उपआयुक्त १ 

२ | सहायक कामगार आयुक्‍त २ 

३ | सरकारी कामगार अधिकारी २ 

४ | लघुलेखक निम्नश्रेणी १ 

५ | अधीक्षक १ 

६ | वरिष्ठ लिपिक २ 

७ | लिपिक-टंकलेखक २ 

८ । लघुटंकलेखक १ 

९ | दुकाने निरिक्षक श्रेणी-२ 1१ 
एकूण ३९ 

विवरणपत्र-क 
पुणे विभाग 


लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(00) (०२) कामगार उप आयुक्‍त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 
२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी 
(००)(०२) सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 
अपर कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, पुणे 

fae | सहायक कामगार आयुक्‍त fF | १ 
२ | सरकारी कामगार अधिकारी ०२ 
३ | अधिक्षक ०२ 
४ | किमान वेतन निरीक्षक १३ 
५ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-१ 10१ a 
६ | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-१(अ) ०२ 

दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ 10१ 

वरिष्ठ लिपिक ०४ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


९ | लिपिक-टंकलेखक १७ 
|. १७_ | ० | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 10१ ae १ 
[eee | १ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ०२ 
१२ | वाहन चालक a: q 
१३ | नाईक ae ee q 
१४ | ठोपाई ०६ 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कोल्हापूर 
ai सरकारी कामगार अधिकारी शिक. या १ 
२ | किमान वेतन निरीक्षक ०८ 
३ | वाहन चालक शि कक १ 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, इचलकरंजी 
॥$ सहायक कामगार आयुक्‍त ॥क का १ 
२ | सरकारी कामगार अधिकारी १८. "खती | १ 
३ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ शिक. काशा 
४ | लिपिक-टंकलेखक fF od q 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, सातारा 
012000 किमान वेतन निरीक्षक ०९ 
२ | लिपिक-टंकलेखक |. त्ते १ 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, बार्शी 
।_१_ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ क. का 
२ | लिपिक-टंकलेखक 02 
3 | eras a | q 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, सोलापूर 
al सरकारी कामगार अधिकारी a q 
2 | किमान वेतन निरीक्षक ०६ 
३ | gor निरीक्षक- श्रेणी-२ ०६ 
४ | वरिष्ठ लिपिक a q 
५ | लिपिक-टंकलेखक ०५ 
६ ।लघुटंकलेखक a ae 
७ । शोपाई ०९ 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, सांगली 
|...) सरकारी कामगार अधिकारी ff ee | q 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


२ | किमान वेतन निरीक्षक ०८ 

३ | gar निरीक्षक- श्रेणी-२ ०५ 

४ | वरिष्ठ लिपिक 10१ १ 

५ | लघुटंकलेखक 10१ 

एकूण १२७ 
विवरणपत्र-ड 
नाशिक विभाग 
लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 


(00) (02) कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 


2) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी 
(00) (०२)सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 
अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 

कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, नाशिक 

Fe. सहायक कामगार आयुक्‍त pd q 

2. | सरकारी कामगार अधिकारी ०२ 

३ | वरिष्ठ लिपिक 10१ १ 

सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, धुळे 

a सरकारी कामगार अधिकारी 10१ | १ 

२ | किमान वेतन निरीक्षक 10१ 

३ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०३ 

४ | लिपिक-टंकलेखक 02 

५ | शिपाई 16१ | q 

सहायक कामगार आयुक्‍त यांचे कार्यालय, जळगाव 

La किमान वेतन निरीक्षक | od q 

2 | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ 10१ 

३ | वरिष्ठ कामगार अन्वेषक pd q 

४ लघुटंकलेखक fF od 

५ | Als 10१ | १ 

सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, अहमदनगर 
a सरकारी कामगार अधिकारी ०२ 
२ | किमान वेतन निरीक्षक 10१ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


३ | दुकाने निरीक्षक -श्रेणी-२ ०२ 
लिपिक-टंकलेखक ०५ 
५ | शिपाई ०२ 
६ | रखवालदार 10१ १ 
एकूण ३० 
विवरणपत्र-ई 
औरंगाबाद विभाग 


लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(00) (०२) कामगार उप आयुक्‍त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 
२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी 
(००) (०२)सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 
कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, औरंगाबाद 
|... | सहायक कामगार आयुक्‍त pd q 
किमान वेतन निरीक्षक ०८ 
३ | वरिष्ठ लिपिक a ee q 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, परभणी 
Pa] किमान वेतन निरीक्षक ०७ 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, हिंगोली 
pa सरकारी कामगार अधिकारी pd q 
लिपिक-टंकलेखक pod q 
3 | शिपाई 16१ | q 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, बीड 
La डि किमान वेतन निरीक्षक ०६ 
लिपिक-टंकलेखक 10१ १ 
३ | शिपाई 16१ | q 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, नांदेड 
a] किमान वेतन निरीक्षक o¢ 
2 | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-१ pF od 
३ | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ ०२ 
४ । वरिष्ठ लिपिक 10१ १ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


५ | लिपिक-टंकलेखक 10१ | 
६ | लघुटंकलेखक 10१ 
rats 0 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, उस्मानाबाद 
| किमान वेतन निरीक्षक ०५ 
लिपिक-टंकलेखक 10१ | १ 
३ | शिपाई 16१ | q 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, जालना 
a किमान वेतन निरीक्षक ०४ 
लिपिक-टंकलेखक 10१ १ 
३ | शिपाई 16१ | q 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, लातूर 
| किमान वेतन निरीक्षक ०३ 
एकूण - ६० 
विवरणपत्र-फ 
नागपूर विभाग 


लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(00) (०२) कामगार उप आयुक्‍त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 
२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी 
(००) (02) सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 
अपर कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, नागपूर 
| शी | अपर कामगार आयुक्‍त 10१ १ 
२ | सहायक कामगार आयुक्‍त ०२ 
३ | सरकारी कामगार अधिकारी ०२ 
४ | किमान वेतन निरीक्षक 10१ १ 
५ | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-१(अ) ०३ 
६ । दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ ०२ 
७ । वरिष्ठ कामगार अन्वेषक ०२ 
८ | लिपिक-टंकलेखक ०३ 
९ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) pd q 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


| qo दूरध्वनी चालक a. ca 

शि १ | ठोपाई ०२ 

१२ | सफाईंगार शिका काका १ 

सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, बुलढाणा 

| 9 दुकाने निरीक्षक -श्रेणी-२ ०२ 

२ | लिपिक-टंकलेखक ०३ 

३ | शोपाई 03 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, अकोला 

i ae Fl वरिष्ठ लिपिक ij eee | q 

२ | शिपाई a ee q 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, वाशिम 

हिन सरकारी कामगार अधिकारी a | q 

२ | लिपिक-टंकलेखक Sa | १ 

३ | Bras Oa | q 

सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, यवतमाळ 

1 १_| किमान वेतन निरीक्षक a ae q 

2. | दुकाने निरीक्षक -श्रेणी-२ a ee 

3 | लिपिक-टंकलेखक 03 

४ | शिपाई ०३ 

सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, वर्धा 

| 9 | दुकाने निरीक्षक -श्रेणी-२ शिक: | 

2 | लिपिक-टंकलेखक ०२ 

३ | शोपाई 03 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, भंडारा 

zal सरकारी कामगार अधिकारी शिकव a १ 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, चंद्रपूर 

al सहायक कामगार आयुक्‍त a :| १ 

२ | किमान वेतन निरीक्षक ०२ 

३ । दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ ०२ 

४ । वरिष्ठ लिपिक pd q 

५. | लिपिक-टंकलेखक ०२ 

६ | लघुटंकलेखक i ae 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२०/प्र.क्र.३५/कामगार-८ 


७ | शिपाई ०४ 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, गडचिरोली 

१ | लिपिक-टंकलेखक ०२ 

२ | शिपाई 10१ १ 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, तुमसर 

१ | लिपिक-टंकलेखक | od q 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, गोंदिया 

| 9 | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ 10१ | 

२ | लिपिक-टंकलेखक ०२ 

३ | Bras 10१ १ 

एकूण 1७0 


Digitally signed by Satish Shivabal Bharti 
DN: CN 


. . iya 
H = Satish Shivabal Bhartiya, C = IN, S = 
5 at | 5 h 5 h | vab a | Maharashwra, ठे = Govaininent Of 
Maharashtra, OU = Industries, Energy and 


B h a rt j y a Labour Department 


Date: 2020.02.18 15:13:50 +05'30' 


Caferat भारतीय) 
अवर Mad, ASRS ART 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


